स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत..... 
श्री.संजय निपाणे, मुख्याधिकारी गट-अ्‌नि.श्रे), 
अतिरीक्त आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका. 


पज 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.१३५/नवि-१४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २० जुले, २०२१. 


संदर्भ:- श्री.संजय निपाणे, मुख्याधिकारी गट-अ (नि.श्रे), अतिरीक्त आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका 
यांचा दि.१०.०५.२०२१ रोजीचा स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज. 


शासन आदेशा 


श्री.संजय fam, मुख्याधिकारी गट-अ (नि.श्रे,, अतिरीक्त आयुक्‍त, नागपूर 
महानगरपालिका यांना त्यांच्या दि.१०.०५.२०२१ रोजीच्या अर्जास अनुलक्षून महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६६ मधील तरतूदीनुसार दि.३१.०७.२०२१ A.A.) पासून 
स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. श्री.संजय निपाणे, मुख्याधिकारी गट-अ (नि.श्रे,, अतिरीक्त आयुक्‍त, नागपूर 
महानगरपालिका त्यांच्याविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित 
नाही. तसेच, त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शासकीय येणे शिल्लक असल्यास ते त्यांच्या 
निवृत्तीवेतनाच्या देय रकमांमधून निययमोचित पध्दतीने शासनास अदा करण्याच्या अटीच्या अधीन 
राहून त्यांना स्वेच्छा निवृत्त होण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७३०१७०१३५६१२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sachin Dattatray 


Sahasrabuddhe क 
(सचिन द. सहस्रबुद्धे) 
शासनाचे अवर सचिव 


९८268९63998226362 


प्रति, 

श्री.संजय निपाणे मुख्याधिकारी गट-अ (नि.श्रे.,अतिरीक्त आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका. 
प्रतिलिपी : - 

१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय, वरळी, मुंबई. 

२. आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

३. महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

४. महालेखापाल १ (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

६. निवडनस्ती (नवि-१४). 


